भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांच्या 
सन २०१४-१५ या वर्षाच्या स्थानिक संस्था 
अहवालातील परिच्छेद क्र.४.१ मधील 
शिफारस क्रमांक १ अनुषंगाने कार्यवाही 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः अडासे-२०१८/प्र.क्र.९२/नवि-०४ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २९ ऑगस्ट,२०१८ 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील बृहन्मुंबई ,ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद अमरावती व नागपुर या निवडक ८ 
महानगरपालिकामध्ये सन २०१०-२०१५ या कालावधीतील आगीचा प्रतिबंध आणि नियंत्रण याबाबतची 
लेखापरिक्षा एप्रिल ते asd २०१५ दरम्यान करण्यात आली.याबाबतच्या लेखापरिक्षण परिच्छेद 
क्र.४.१.६ “वित्तीय व्यवस्थापन” बाबत खालील शिफारस करण्यात आलेली आहे. 

“स्थायी GAMA TF 2090-94 दरम्यान यंजुर केलेल्या प्रयोजनासाठीच रू.५७४८.२४ कोटी 
इतकी संचयी MSI अनुदाने त्वरीत वापरण्यात येतील याची निवडक आठ यहानगरपालिकांच्या 
मुख्य ANTTTT अधिकाऱयांनी खात्री PA. तसेच, SPP सेवांच्या बळकटीकरणासाठी आणि 
MTT ATT FIAT GIRVAN ज्या यहानगरपालिकांनी महाराष्ट्र आग्रातिबेंधक आणि AT संरक्षक 
उपाययोजना अधिनियय २००६ HAS तरतुदीजुसार अद्याप ANTE निधी स्थापन PASAT नाही 
आणि कर्णिक शुल्क आकारणी व संकलन YO केले नाही त्यांनी ते कोणताही अधिक (IGT न लावता 
Ye करावे.” 
शासन परिपत्रक:- 

सन २०११ ते २०१५ या कालावधी उपरोक्त नमुद आठ महानगरपालिकांमध्ये एकुण रु.७०२.९५ 
कोटी इतकी तरतुद अग्निशमन सेवेच्या भांडवळी खर्चासाठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली 
होती.यापैकी केवळ रु.१५४.७१ कोटी खर्च झाल्याचे व रु.५४८.२४ कोटी इतका निधी अखर्चित 
असल्याचे लेखापरिक्षणात आढळून आलेले आहे. बृहन्मुंबई ,ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद 
अमरावती व नागपुर या महानगरपालिकांना स्थायी समित्यांनी वर्ष २०१०-१५ दरम्यान मंजुर केलेल्या 
प्रयोजनासाठीच रू.५४८.२४ कोटी इतकी संचयी भांडवली अनुदाने त्वरीत वापरण्याबाबत निर्देश 
देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः*अठासे-२०१८/प्र.क्र.२२/नवि-०४, दि. २९ ऑगस्ट, २०१८ 


२. तसेच अग्निशमन सेवांच्या बळकटीकरणासाठी आणि अग्निशमन क्षमता सुधारण्यासाठी ज्या 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी “महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक आणि जीव संरक्षक उपाययोजना 
अधिनियम, २००६” Helles तरतुदीनुसार अद्याप अग्निसुरक्षा निधी स्थापन केलेला नाही आणि वार्षिक 
शुल्क आकारणी व संकलन सुरू केले नाही त्यांनी ते कोणताही अधिक विलंब न लावता सुरू 
करण्याबाबतचे निर्देश या परिपत्रकान्वये देण्यात येत आहेत 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२९०९४५००९३२५ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


॥0॥. 
shtra, 


न Digitally signed by Vivek Shankar Ku 
ive hes nt OF Maharashtra, 
ou=Ur १९ nt, 


0011-11 
Kumbhar essen 
विवेक कुंभार 
अवर सचिव, महाराष्ट्र 
प्रत, 
१ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव 


) 

) मा.राज्यमंत्री(नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 

) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

) आयुक्त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
) महालेखापाल कार्यालय, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल कार्यालय, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
संचाळक, नगर रचना, पुणे 
आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 
सर्व जिल्हाधिकारी. 
) संचालक,महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय,सांताक्रूझ,मुंबई. 
) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 


मुख्याधिकारी, सर्व नगरपालिका/नगरपंचायती 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः'अठासे-२०१८/प्र.क्र.९२/नवि-०४, दि. २९ ऑगस्ट, २०१८ 


१6) सचिव (नवि-२) नगर विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 
१६ निवडनस्ती नवि-४ कार्यासन, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


